मुंबई विकास विभाग (बी.डी.डी.) चाळींच्या पुनर्विकास 
प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व आढावा घेण्यासाठी 
नेमलेल्या उच्च स्तरीय समितीची पुनर्रचना .. . 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:-विविचा-२०१९/प्र.क्र.१४२/गृनिप 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ :- शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र.विविचा-२०१९/प्र.क्र.१४२/गृूनिप, दि.१९ ऑगस्ट, २०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुंबई मधील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथील मुंबई विकास विभाग (बी.डी.डी.) 
चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्पाचे उदिष्ट पार करण्याच्या अनुषंगाने उक्त प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व 
प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि.१९ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदरहू समितीची पुनर्रचना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मुंबई मधील बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व प्रकल्पाचा आढावा 


घेण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्‍त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमधील श्री.सुनील 
दत्तात्रय राणे, मुंबई यांची संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि.१९ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये सदर समितीवर 
कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून केलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यात येत आहे. 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उक्त समितीमधील अन्य सदस्य (अध्यक्ष, सह अध्यक्ष व 
सदस्य सचिव) व कार्यकक्षा पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील. 
२. सदरशझासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२०४११५३३६९६०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Bharose M U 


(मुं.उ.भरोसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः विविचा-२०१९/प्र.क्र.१४२/गृनिप 


२) मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३) मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

8) श्री.सुनील दत्तात्रय राणे, पत्ता- १४/१४, वसुधा अपार्टमेंट, डॉ.अँनी बेझंट रोड (पूर्व), सेंचुरी मिळ जवळ, प्रभादेवी, 
मुंबई शहर, ता.जि.मुंबई MEX Yoo ०२५. 

५) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०३२ 

६) अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पू.) मुंबई Yoo ०५१. 

८) मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ. गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पू.) मुंबई Yoo ०५१. 

९) संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, सावली इमारत, गणपत जाधव मार्ग, मुंबई-४०० ०१८. 

१०) निवडनस्ती- गृनिप कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


KRKKEKRKRKKKRRKREK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


